राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावतीकरण 
करण्याच्या तद्‌नुषंगिक कार्यक्रमासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११५/प्र.क्र.८५१/विदेशी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी, २०१६ 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक - एमआयएस-०८१५/प्र.क्र.६४७/विदेशी-१, 

दिनांक १५ ऑक्टोंबर, २०१५ 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक - एमआयएस-०९१५/प्र.क्र.७०७/विदेशी-१, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१५ 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक - एमआयएस-०९१५/प्र.क्र.८५१/विदेशी-१, 
दिनांक १५ जानेवारी, २०१६ 

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक -पूरक-२०१५/प्र.क्र.२०१/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१ जानेवारी,२०१६ 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दिनांक १२ जानेवारी,२०१६ 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दिनांक १६ जानेवारी,२०१६ 

७ भारत सरकार गृह मंत्रालय, भारताचे महानिबंधक यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.९/४१/ 
२०१०-सी.आर.डी. (एन.पी.आर.) Vol-ll, दिनांक ११ जानेवारी, २०१६ 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (National Population Register) अद्ययावत करुन त्यामध्ये 
आधारकार्ड क्रमांक याची माहिती भरण्याचा कार्यक्रम संपूर्ण देशभरात विहित कालमर्यादेत 
राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचा तसेच ज्या व्यक्‍ती विशेष 
करुन स्थानिक निबंधकाच्या अधिकार क्षेत्रात राहात आहेत stan सर्व व्यक्तींच्या संबधातील माहिती 
गोळा करण्याकरिता देशभरात घरोघरी जाऊन प्रगणना करण्याचे क्षेत्रिय काम हाती घेण्याचा निर्णय 
केंद्र शासनाने दिनांक २५ जून, २०१५ रोजी अधिसूचित केला असून ही अधिसूचना पुन:प्रसिध्द 
करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार शासनाचे मान्यतेने केंद्र शासनाची अधिसूचना दिनांक 
२५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पुन्हा प्रसिध्द करण्यात आली असून सदर कार्यक्रम राज्यात राबविण्याबाबत 
राज्याची अधिसूचना दिनांक २६ ऑगस्ट,२०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 


राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचा कार्यक्रम विहित कालमर्यादेत पूर्ण 
करावयाचा असून यासंबंधात केंद्र शासनाकडून “कृती कार्यक्रम “(Action Plan)” निश्चित करण्यात 
आला आहे. सदर कार्यक्रमाची महाराष्ट्र राज्यात अमंलबजावणी करण्यासाठी संपूर्ण निधी केंद्र 
शासनामार्फत उपलब्ध करुन दिला असून लेखन साहित्य खरेदी, प्रशिक्षणभत्ता, इंधन-वंगण, 
आकस्मिक खर्च इत्यादी साठी रुपये ४८,७०,२७,६७०/- (रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष सत्तावीस 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११५/प्र.क्र.८५१/विदेशी-१ 


हजार सहाठो सत्तर फक्त) इतका खर्च अंदाजित केला आहे. त्यापैकी तात्काळ करावा लागणारा खर्च 
भागविण्याकरिता आकस्मिकता निधी अग्निमातून उपलब्ध झालेला रुपये १,००,००,०००/- (रुपये एक 
कोटी फक्‍त) इतका निधी सर्व जिल्हाधिकारी यांना संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला असून संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णय अन्वये पुरवणी मागणीच्या ५०% निधी वितरीत 
करण्यात आळा असून आता पुरवणी मागणीचा उर्वरित निधी उपलब्ध करण्याचा व त्या निधीमधून 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रश्न शासनाचे विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करणे या कामांतर्गत लेखन साहित्य खरेदी, प्रशिक्षण 
भत्ता देणे, इंधन-वंगण, आकस्मिक खर्च इत्यादी साठी कराव्या लागणाऱ्या अंदाजित 
रुपये ४८,७०,२७,६७०/- (रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष सत्तावीस हजार सहाशे सत्तर फक्त) 
इतक्या खर्चापैकी रुपये ४७,७०,२७,६७०/- (रुपये सत्तेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष सत्तावीस हजार सहाशे 
सत्तर फक्त) इतका उर्वरित खर्च भागविण्यासाठी शासनाने सन २०१५ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरक 
मागणीव्दारे निधी मंजूर केळेला आहे. त्यापैकी रु.२१,०६,३९,०००/- इतका निधी संदर्भाधीन क्र.३ च्या 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णय अन्वये मुंबई शहर 
व उपनगर वगळता सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. आता संदर्भ क्र.५ च्या वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने उर्वरित रु.२६,६४,२२,०००/- (अक्षरी रु.सव्वीस कोटी 
चौसष्ट लक्ष बावीस हजार फक्त) इतका निधी रक्‍कम सोबतच्या प्रपत्रातील रकाना क्र. १ ते ९ प्रमाणे 
मुंबई शहर व उपनगर जिल्हा वगळता सर्व जिल्हाधिकारी यांना तसेच मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
आणि गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा निधी अवर सचिव (रोख शाखा) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना वितरित करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक - बी-१ २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, (००), (००) 
११८, नागरिकत्व अधिनियमांची अंमलबजावणी, (००) (०२) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीचे 
अद्ययावतीकरण करणे, (२०७० ०९०६) (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखालील सन २०१५-१६ या वित्तीय 
वर्षामध्ये डिसेंबर २०१५ च्या पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध करुन दिलेल्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. हा निधी वितरीत करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करावे. प्रपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या त्या-त्या जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोरील रकान्यात रक्कम त्यांनी संवितरित करावी. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे 
(BDS) अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा NPR 
चा निधी व गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा निधी अवर सचिव (रोख शाखा) यांना सोबतच्या प्रपत्रातील 
अ.क्र.३५ व ३६ अन्वये वितरित करण्यात येत आहे. अवर सचिव (रोखशाखा) यांना बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका तसेच राज्य समन्वयक तथा अ.मु.स. (गृह) व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांचा निधी 
वितरणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत असून बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेला सदरचा निधी स्टेट बँक ऑफ इंडीया, मुंबई मुख्य शाखा, खाते 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११५/प्र.क्र.८५१/विदेशी-१ 


क्रमांक १०९९६६८७७२१ आयएफसी कोड क्र.-58॥९००००३० (Health Department) निधी 
संकेताक - १२ लेखा संकेतांक - ६१००००४२७ (६ सिरीज) ३५०८००४२७ (३ सिरीज) कार्य संकेतांक 
००९००००००० वेंडर कोड - NPR Vend या तपशिलानुसार धनादेशाव्दारे वितरित करण्यात यावा व 
राज्य मुख्यालय राज्य समन्वयक तथा अ.मु.स. (गृह) व विदेशी-१ कार्यासनाचे अधिकारी आणि 
कर्मचाऱ्यांचे NPR बाबतचे मानधन उपरोक्त संदर्भ क्र. ७ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रातील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने अवर सचिव (रोखा शाखा) यांनी संवितरित करावे. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, दिनांक ०१ 
जानेवारी, २०१६ व दिनांक १२ जानेवारी, २०१६ तसेच १६ जानेवारी, २०१६ च्या परिपत्रकातील अटी 
व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाची परिपत्रके क्र.पूरक-२०१५/प्र.क्र.२०१/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१.०१.२०१६ व क्र.अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १६.०१.२०१६ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१६०२१२१६२८२३८१२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने Gala करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Su rya kant K nt aie el सो 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


N | ka mM cn=Suryakant K Nikam 


Date: 2016.02.12 16:35:34 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
शासनाचे उप सचिव, 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती) . 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) , महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती) . 
. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई हाहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
४. अतिरिक्‍त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
५. उप सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अवर सचिव (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वरिष्ठ स्वीय सहायक, अ.मु.स. (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 
९. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 
१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग, (कार्यासन व्यय-७/व्यय-४/अर्थ-३/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


dap equin; $10Z-bZ9 SEW स3घः. 1511102 (९९१: 


ण 


&/8 


०००४9४५ ००००८८ डा _ | ०००४७०६ न्न ०००६३०४ 
०००४? 000428 -~ 000887 
०००००८ ०००८०६ D 000838 -~ ०००००१८ 


(०००8७६७ | ००००६६ ०००६९७८ -- ०००४५०७०७६ 
०००७७०७ | ०००६६४ ००००४5 -- oootk gh 


०००६१०८ 


Fad. 


०००१८०८ ००००टट ००9९९६८ 


ow ~~ ow ow nN ow [aval ~~ ow 


~ 


ie) 
४] 
0 
V 
ov 
~ 


क = ; 


| pst पम 
pf 2PS -०७ वरी पडे" | ११-४६ | bypPinid-2—§ | 2028-8० 
Inch 1०२ ३७० 


Eh2h b 38०2 ‘Hibkey ६६ sl bd) ७९/५०/१६३६ HLM - १२)०७ Pinte) BENE 


0 
2 
ie) 
NU 
oy 
uw 
ur 
ह 


if 
हर 


ble 12०९ | ७७ 


८006 


daplequayy ५102१८9 SUN YOULL TM 10g “२११: 


२६ (17०९५०३) 


bre 120]१२ 


1१२९-३5 
| ००००8७७ 000008 as 00073887 Spin? p 
।०००७8७४७ | OOORRE -- ०००१9७७ fee | 
०००८७०९ “०००8९96 | ०००५७१8 __ | घा 


०००८६८ 
०००५६६ 


०००१०४७०८६ 
०००*७८8 


०००८-८8 


| ०००१०४७५७४ ०००६७७5 28bIh ट्ट 
००००8$%७७६ ०००५०?>%८ ००००$७१६ 1०12 ष्ट 
०००४७2८2८६ ०००8७७६ ००००६४७ Pb | ०९ 
pisih-3% 
inch blob [>] bik pion) | "५६ 


das QUAY ५10८८9 SIA थय 111102 4११0 


शः ००००४७ 


०००९९७३४४६ | ०००९५४६६ | ००००४७९७०  | ०००४७४६७१६ 


